सन 209G-2099 या शौक्षणिक वर्षापासून +2 
स्तरावरील द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ 
अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरूपी विनाअनुदान 
तत्वावर सुरू करण्यास मान्यता देणेबाबत. 
(बुलढाणा अर्बण चॅरिटेबल सोसायटी बुलढाणा 
व्दारा संचलीत सहकार ज्युनिअर कॉलेज ऑफ 
सायन्स बुलढाणा, जि.बुलढाणा ) 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र. १०९ (भाग-३)/व्यशि-४, 
मंत्रालय विस्तार (खोली क्र.४३५), ४ था मजला 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६मार्च, २०१८ 


संदर्भ : 


१) शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र.१०९(भाग-३)/व्यशि-४, दिनांक ०२/२/२०१८. 
२) बुलढाणा अर्बण चॅरिटेबल सोसायटी यांचे दिनांक ३/२/२०१८ चे पत्र 


प्रस्तावना:- 


वरील संदर्भ क्र.१ येथील दि.२.२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये व्दिलक्षी अभ्यासक्रम राबविणा- 
या एकूण ५७ अशासकीय संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेला व्यवसाय अभ्यासक्रम त्यांच्या 
AMARA तुकडयांमध्ये विना अनुदानीत तत्वावर शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासुन सुरु करण्यासाठी 
मान्यता दिलेली आहे. शासनाकडुन संबंधीत शैक्षणिक संस्थांना व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी 
मान्यता दिल्यानंतर संचालनालय स्तरावर संचालक यांचेकडुन +2 स्तारावरील व्दिलक्षी अभ्यासक्रम 
तुकडयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापूर्वी स्थानिक स्तरावर समिती नेमून समितीच्या सर्वकष 
निरीक्षणानुसार प्राप्त अहवालाप्रमाणे संचालनालयाच्या परवानगीने संबंधीत संस्थांमध्ये प्रवेशा देण्यात 
येतात. मान्यता दिलेल्या सदर yo संस्थामध्ये बुलढाणा अर्बन चॅरिटेबल सोसायटी संचलीत सहकार 
ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स बुलढाणा या संस्थेचाही समावेश आहे. बुलढाणा चॅरिटेबल सोसायटीने 
संदर्भ क्र.२ येथीळ पत्रान्वये, संस्था स्तरावर क्रॉप सायन्स व कॉम्प्युटर सायन्स या अभ्यासक्रमास 
शासनाची मान्यता मिळेल या हेतूने इयत्ता ११ वी व १२ वी मध्ये सन २०१६-१७ पासून सदर अभ्यासक्रम 
सुरु केलेले असून, विद्यार्थ्यांचे शौक्षणिक नुकनसान होऊ नये म्हणून व विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन 
सदर संस्थेस सन २०१८-१९ ऐवजी सन २०१७-१८ पासून व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत संस्थेने विनंती केली आहे. 


सदर संस्थेने सन २०१६-१७ पासून त्यांचे स्तरावर क्रॉप सायन्स व कॉम्प्युटर सायन्स हे 
अभ्यासक्रम सुरु करुन विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले आहेत. प्रवेशा घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान 
होऊ नये म्हणून व विद्यार्थ्याचे हित लक्षात घेवून दिनांक २१/८/२०१३ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२० 
मधीळ तरतुदींनुसार रुपये एक ळाख दंड आकारुन बुलढाणा अर्बन चेरिटेबळ सोसायटी संचालित 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र. १०९ (भाग-३)/व्यशि-४, 


ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स, बुलढाणा या संस्थेमध्ये क्रॉप सायन्स व कॉम्प्युटर सायन्स या 
अभ्यासक्रमांच्या प्रत्येकी एका तुकडीस सन २०१८-१९ ऐवजी सन २०१६-१७ पासुन मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 
शासन आता याद्वारे बुलढाणा अर्बन चेरिटेबल सोसायटी संचालित ज्युनिअर कॉलेज ऑफ 

सायन्स, बुलढाणा या संस्थेने शासनाची परवानगी न घेता सन २०१६-१७ पासून क्रॉप सायन्स व कॉम्प्युटर 
सायन्स या अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येकी एक तुकडी सुरु करुन विद्यार्थ्यांना प्रवेश fess असल्यामुळे 
विद्यार्थ्यांचे शौक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून आणि विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन सदर संस्थेस सन 
२०१८-१९ ऐवजी सन २०१६-१७ पासून दि.२१.८.२०१३ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० नुसार रुपये 
एक लाख इतका दंड आकारण्याचे अटीवर मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. वरील संदर्भ क्रमांक.१ येथील दिनांक २/२/२०१८ च्या शासन निर्णयामधील अटी व शर्ती सदर 
प्रकरणीही लागू राहतील. 
३. सदर संस्थेकडून रुपये एक लाख दंडाची रक्‍कम संचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांनी 
तात्काळ वसूल करावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०३१६११३३५९२२०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 
Date: 2018.03.16 12:30:42 +05'30' 


(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई-१ 
) सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई 


३) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

४) सचिव, कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

५) उपसचिव , कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 

६) मा.मंत्री (कौ.वि.व उ.) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीसाठी सादर. 

७) मा. राज्यमंत्री (कौ.वि.व उ.) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीसाठी सादर. 

८) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, (शालेय शिक्षण विभाग), मुंबई (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालया मार्फत) 

९) संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालया मार्फत.) 


१० बुलढाणा अर्बन चेरिटेबल सोसायटी संचालित ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स, बुलढाणा 
११) निवड नस्ती (व्यशि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


